वाचा - 


दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम , २०१६ 
मधील तरतुदीनुसार सार्वजनिक आरोग्य 
विभागाच्या अधिपत्याखालील आरोग्य सेवा 
संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील विविध 
संवर्गातील दिव्यांगांसाठी पदांचे सुनिश्चिती 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२० /प्र.क्र. १०३/ समन्वय-२ 
८ वा मजला, गो.ते. रूग्णालय संकूल इमारत 
लो.टि.मार्ग, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख : ०७ डिसेंबर, २०२१ 


१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः अपंग- २००४/प्र.क्र. ५५/ आ-२, 
दि.२७.०७.२००४ 

२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः अपंग- २००४/५५/ समन्वय-२, 
दि.२७.०२.२००९ 

३) दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ 

४) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकरीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
दि.०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना 

५) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन परिपत्रक क्रमांकः दिव्यांग- २०१३/प्र.क्र. 
३५/ दि.क.२, दि.०७.१०.२०१६ 

६) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन परिपत्रक क्रमांकः दिव्यांग- २०१९/प्र.क्र. 
२५१/ दि.क.२, दि.१२.११.२०२० 

७) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन परिपत्रक क्रमांकः दिव्यांग- २०१९/प्र.क्र. 

२५१/ दि.क.२, दि.०२.०२.२०२१ 

संचालक-१, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे क्रमांकः आसेसं/ दिव्यांग / पदे/ सुनिश्चित/ ३३८ 

कक्ष ५/टे-९/ २१, दि.२५.०२.२०२१ व आसेसं/ दिव्यांग / पदे/ सुनिश्चित/ १०७१ कक्ष ५ 

/टे-९/ २१ दि. ०२.०६.२०२१ चे पत्र 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२० /प्र.क्र. १०३/ सम-२, 

दि. १७.०६.२०२१. 

१०)सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः राकावि-२०२० /प्र.क्र. ६६/ सेवा-१, 
दि. ०८.०७.२०२१. 

११)सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२० /प्र.क्र. १०३/ सम-२, 
दि. ०९.०९.२०२१. 


(> 


८“? 
— 


१२) सह सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांचे पत्र क्रमांक : दिव्यांग- 
२०२०/संकीर्ण ११/ दि.क. २, दिनांक २६.१०.२०२१. 

१३)सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः राकावि-२०२० /प्र.क्र. ६६/ सेवा-१, 
दि. २२.११.२०२१. 


शासन शुध्दीपत्रक- 


शासनाच्या समक्रमांकीत दिनांक २२/११/२०२१ च्या शासन निर्णयातील विवरणपत्र 


“ब” मधील अनुक्रमांक १, २, ३, ४ व ६ मध्ये “दिव्यांग प्रवर्ग” दर्शविण्यात आळेला नव्हता. यास्तव, 


दिनांक २२/११/२०२१ च्या शासन निर्णयातील विवरणपत्र “ब” Helles अनुक्रमांक १, २, ३, ४ व ६ मध्ये 


“दिव्यांग प्रवर्ग” नमूद करुन अनुक्रमांक १, २, ३, ४ व ६ चे सुधारित विवरणपत्र “ब” सोबत जोडले 


आहे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 202111221736227317 असा आहे. हा 


आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Shashank Ramakant Sawant 


S h a 5 h a Nn k DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


R k t 2.5.4.20=6038c3211881ff76a4b4137151dbccb4a 

a mM a a Nn eafc1f32d83b3a3af647a53e3c2c96e, 
serialNumber=61 d4cf3b8a7 1549e495e73e79f00 
1bf43c91bec685e7 12dd662dbcd28008b74f, 


S awant 0 
ठा. र. सावंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा. राज्यपाल , महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन , मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री , महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव , मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण यांचे स्वीय सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण यांचे स्वीय सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई 


०८ Av AD LO 


६. मा. विरोधी पक्षनेता ( विधानसभा/ विधानपरिषद) , महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय , 
विधानभवन, मुंबई 

७. मा. मुख्य सचिव , महाराष्ट्र शासन , मंत्रालय, मुंबई 

८. मा. अपर मुख्य सचिव ( सार्वजनिक आरोग्य विभाग ) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, 
मुंबई 

९. मा. अपर मुख्य सचिव ( सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य ) यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई 

qo. प्रधान सचिव ( सार्वजनिक आरोग्य विभाग ) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

११. प्रधान सचिव ( सामान्य प्रशासन विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

१२.आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, रा. आ. अ., आरोग्य भवन, मुंबई 

१३.आयुक्‍त, राज्य कामगार विमा योजना, पंचदीप भवन, ६ वा मजला, लोअर परेल, 
मुंबई-१३ 

qe. SIT, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१५.संचालक-१/२, आरोग्य सेवा, मुंबई/ पुणे 

१६.सह सचिव / उप सचिव (सर्वी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,मंत्रालय, मुंबई 

१७.निवडनस्ती ( समन्वय -२) 


विवरणपत्र ब 


. । पदनाम | शारिरीक | दिव्यांग प्रवर्ग | सदर पदांची जबाबदा-| केंद्र शासनाच्या दिनांक 
पात्रता याव कर्तव्ये ४.०१.२०२१ रोजीच्या 
अधिसुचनेमध्ये 
संवर्गाचा/समकक्ष पदाचा 
समावेश आहे/नाही 


|. ह”. CC 
मवैआसे गट अ 
संचाळक ।॥$,5,४8५,४/, आरोग्य सेवेचे 
ee विभागप्रमुख म्हणून 
कार्य करणे. 


a) HH (Hard of Hearing) -40 to 50% disability He/She should be able to hear 
by using hearing aids.Hearing loss should not be more than 66 db. b) OL-One 
Leg ( upto 50% disability will be able to walk using walking aid., dominent 
extremity not involved. ), LC- Leprosy Cured.(EHF score 0-1 disability up to 
20 %) 


a) HH (Hard of Hearing) -40 to 50% disability He/She should be able to hear 
by using hearing aids.Hearing loss should not be more than 66 db. b) OL-One 
Leg ( upto 50% disability will be able to walk using walking aid., dominent 
extremity not involved. ), LC- Leprosy Cured.(EHF score 0-1 disability up to 
20 %) 


by using hearing aids.Hearing loss should not be more than 66 db. b) OL-One 
Leg ( upto 50% disability will be able to walk using walking aid., dominent 
extremity not involved. ), LC- Leprosy Cured.(EHF score 0-1 disability up to 
20 %) 


क कार्यक्रमाचे प्रमुख 
म्हणून कार्य करणे 


रुग्णांवर उपचार करणे, 
रुग्णालयाचे 
आस्थापना,वित्त 
विषयक बाबी सांभाळणे. 


a) HH (Hard of Hearing) -40 to 50% disability He/She should be able to hear 
by using hearing aids.Hearing loss should not be more than 66 db. b) OL-One 
Leg( upto 50% disability will be able to walk using walking aid., dominent 
extremity not involved. ), LC- Leprosy Cured.(EHF score 0-1 disability up to 
20 %) 


| 
२ अतिरिक्‍त आरोग्य विषयक नाही 
संचालक कार्यक्रमाचे प्रमुख 
म्हणून कार्य करणे 
सहसंचाळ |S,ST,BN,W, आरोग्य विषयक विविध a) HH (Hard of Hearing) -40 to 50% disability He/She should be able to hear 


Page 1 


शारिरीक | दिव्यांग प्रवर्ग [ सदर पदांची जबाबदा- | केंद्र शासनाच्या दिनांक 
याव कर्तव्ये ४.०१.२०२१ रोजीच्या 
अधिसुचनेमध्ये 
संवर्गाचा/समकक्ष पदाचा 
समावेश आहे/नाही 


रुग्णालयांमध्ये क्ष किरण a) HH (Hard of Hearing) -40 to 50% disability He/She should be able to hear 
by using hearing aids.Hearing loss should not be more than 66 db. b) OL-One 
Leg ( upto 50% disability will be able to walk using walking aid., dominent 
extremity not involved. ), LC- Leprosy Cured.(EHF score 0-1 disability up to 
20 %) 


MF,RW,SE 
H,C 


’ |b) OL, LC तज्ञ म्हणून कार्य करणे 


Page 2 


